सन २०२०-२१ मध्ये कृषी उन्नती योजना- 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 
(MIDH) अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान 
राज्यात राबविण्यास रुपये १५८७९.११ लाख 
रकमेच्या कार्यक्रमास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१ 


संदर्भ - 

१) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, दि. २१ जुले, २०२० 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फळोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. 
मराफऔपम/सनि/वाकृआ/प्रशा.मान्यता/२३५६०/२०२०, दि. २४.०९.२०२० चे पत्र. 

३) व्यवस्थापकीय संचालक तथा आयुक्‍त (कृषि) यांचे पत्र क्र.मराफऔवमं/संनि/ वाकृआ/ 
प्रशा.मान्यता/२४८६८/२०२०, दिनांक ८.१०.२०२० 

8) कृषिव पदुम विभाग, कार्यासन २३ यांचे पत्र क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ५८/२अओ, दि. १२.१०.२०२० 

५) केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाची इंग्रजी 5.९०. 18-24/2017- 
MIDH (E), Dated: 13.10.2020 ची तीन पत्रे. 

६) शासन निर्णय राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ, दिनांक 9 ऑक्टोबर, २०२० 

७) केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शोतकरी कल्याण विभागाची इंग्रजी F.No. 18-24/2017- 
MIDH (E), Dated: 22.03.2021 ची दोन पत्रे. 

८) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मराफऔवमं/संनि/ वाकृआ/प्रशा.मान्यता/११४३६/२०२१, दिनांक २३.०३.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात, कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी सन २०१९-२० चा स्पील ओव्हर कार्यक्रम रुपये ८४८१.९६ 
लाख तसेच सन २०२०-२१ मधील केंद्र/राज्य हिऱ्याच्या अर्थसंकल्पित केलेल्या रुपये १११७६.१४ लाख 
अशा एकूण रुपये १९६५८.१० लाख रक्कमेच्या ३३ % च्या मर्यादेत एकूण रुपये ६४८७.१७३ लाख 
(रुपये चौसष्ट कोटी सत्याऐशी ळाख सतरा हजार तीनशे Hae) एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास संदर्भ 
क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर वित्त विभागाने 
दिलेल्या निदेशानुसार केंद्र सहाय्यित योजनांकरिता मागील आर्थिक वर्षांचा अखर्चित निधी 
(केंद्र हिस्सा + राज्य हिस्सा) व चाळू आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या हप्त्यात प्राप्त निधी (केंद्र हिस्सा + राज्य 
हिस्सा) मिळूण एकूण उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निदेश 
दिले आहेत. त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण रुपये १०८७९.११ लाख एवढया 
निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ७ येथील पत्रान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


मंजूर केलेला सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रुपये २७००.०० लाख व अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी 
रुपये ३००.०० लाख असा एकूण रु. ३०००.०० लाख निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यास अनुसरुन 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ८ च्या 
पत्रान्वये केंद्र हिस्सा रु. ३०००.०० लाख व त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु. २०००.०० लाख असा 
एकूण रुपये ५०००.०० लाख एवढा निधी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशासह उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती केळी आहे. त्यानुसार यापूर्वी दिलेली प्रशासकीय मान्यता व केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
झालेला दुसऱ्या हप्त्याचा निधी विचारात घेऊन रु. १५८७९.११ ळाख रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात, कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक 22.03.2029 च्या पत्रान्वये दुसर्‍या 
हप्त्यात मंजूर HIS रुपये ३०००.०० लाख एवढा निधी व राज्य हिस्सा रु. २०००.०० लाख असा एकूण 
रुपये ५०००.०० लाख व दिनांक २७.१०.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दिलेळी रुपये १०८७९.११ लाख 
अशा एकूण १५८७९.११ (रुपये एकशे अठ्ठावन्न कोटी एकोणऐंशी लाख अकरा हजार फक्त) एवढया 
निधीच्या कार्यक्रमास खालीलप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2) 


(रु. लाखात) 

स्रोत दि. २७.१०.२०२० च्या । या आदेशाद्वारे एकूण 
शासन निर्णयान्वये देण्यात | देण्यात येणारी | प्रशासकीय 

आलेली प्रशासकीय प्रशासकीय मान्यता 

मान्यता. मान्यता 

सर्वसाधारण केंद्र ५५१७.९३ २७००.०० ८२१७.९३ 
राज्य ३६७८.६२ १८००.०० ५४७८.६२ 

एकूण २९१९६.५५ ४५००.०० १३६९६.५५ 

अनु. जाती । केंद्र ७०४.७३ ३००.०० १००४.७३ 
राज्य ४६९.८१ २००.०० ६६९.८१ 

एकूण ११७४.५४ ५००.०० १६७४.५४ 

अनु. जमाती । केंद्र ३०७६९१: | 0,00 |. 308.69 
राज्य २०३.२१ 0.00 .०० 203.29 

एकूण ५०८.०२ | 0.00 .00 ५०८.०२ 

एकूण | केद्र ६५२७.४७ ३०००.०० ९५२७.४७ 
राज्य ४३५१.६४ २०००.०० ६३५१.६४ 

एकूण १०८७९.११ ५०००.०० १५८७९.११ 


वित्त विभागाने केंद्र सहाय्थित योजनांकरिता मागील आर्थिक वर्षांचा अखर्चित निधी 


(केंद्र हिस्सा + राज्य हिस्सा) व चाळू आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या हप्त्यात प्राप्त निधी (केंद्र हिस्सा + 
राज्य हिस्सा) मिळूण एकूण उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत कृति आराखड्यातील मंजूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


३) 


घटकानुसार एकात्मिक फलोत्पादन अभियानाची अंमलबजावणी करावी. यामध्ये मागील दायित्व 
प्राधान्याने पूर्ण करावे. 


कृषि उन्नती योजना - एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन 
अभियान राबविणेसाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे हे 
अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्यान्वित राहील. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार व 
वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


४) राज्य शासन सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक तथा आयुक्‍्त(कृषी), 


4) 


&) 


महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना BOS प्रणालीद्वारे निधी 
वितरित करेल. सदर निधीचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना PFMS प्रणालीद्वारे वितरण 
करावे व त्यांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PEMS प्रणालीद्वारे अनुदान जमा 
करावे. 

या अभियानाकरिता वितरित करण्यात येणारा निधी कोषागारातून आंहरित करण्याकरिता 
लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि 
औषधी वनस्पती मंडळ, तथा आयुक्‍त (कृषी), पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


सदर योजनेंतर्गत वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥६॥॥/०9॥॥8.9०५७.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१२५०१३०४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ashok Maroti “a 
Atram ००00000000 
(अशोक आत्राम) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे सचिव 

मा. मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


७) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग/आदिवासी विकास विभाग/सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२, 
८) सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
९) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,साखर 
संकुल, शिवाजी नगर,पुणे, 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे, 
१२) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपुर, 
१३) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१४) राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 
१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
) 
) 
) 
) 
) 


१६)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१७) राज्यातील सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 

१८)विविध राष्ट्रीय मंडळावरील महाराष्ट्राचे सदस्य म्हणून कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यातील व्यक्‍ती, 
१९) राज्यातील फळे/फुले उत्पादक संघाचे प्रतिनिधी, 

20) FAST, कार्यासन ९- अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


